आत्माकारासी सूर्यासी । भानूसी सप्ताश्वरथस्थितासी । विघ्नेशासी नमन 
असो ।।८।। परात्म्यासी हेरंबासी । जगन्नाथासी ब्रह्ममाथासी । 
संज्ञापतीसी साक्षिरूपासी । साक्षीसी छायानाथा नमन ।।९।। देवेशासी 
देवदेवेशासी । अनामयासी नित्यासी । सहस्रकरधारकासी | 
अनंतभेदहीना नमन ।।१.०।। अट्वितीयासी सर्वादीसी । सदा सर्वाधारासी । 
विश्वमूर्तीसी कर्माधारासी । सर्वाच्या पालका नमन तुला ।।११।। 
आदित्यासी परेशासी । परात्परतरासी दिनपतीसी । नाथासी दिनपालासी। 
अर्यम्णाला (सूर्याला) नमन असो ।।१२।। काश्यपासी तेजपतीसी । 
अनाधारासी वृष्टिचालकासी । किती स्तवन करावें तुजसी । सूर्या जेथ 
वेद कुंठित ।।१३।। योगी सतत सर्व आत्माकार । मानिती तुज 
परात्पर | एकमेव अद्वितीय थोर । वेदवादी वर्णिती तुला ।।१४।। 
आम्हीं भिन्न-भावें विलसत । त्यायोगें तूं विकट निश्चित । ऐसी स्तुति 
करून नमित । ब्रह्मे हर्षभरित तयासी ।।१५।। त्यांस वरतीं उठवून | 
अर्यमा म्हणे कृपावचन । भक्तवत्सल तो महान । वर मागा ब्रह्मांनो 
।।१६।। मी तुमच्या भक्तीनें बद्ध । मागाल तें देईन विशद । तुम्हीं 
रचिलेलें हें स्तोत्र सुखद | भुक्तिमुक्तिप्रद सर्वदा ।।१७।। जें जें इच्छित 
स्तोत्र पाठक । तें तें मीं देईन निःशंक । ब्रह्मभूयप्रद स्तोत्र पाठकासी। 
भक्तिवर्धन हें स्तोत्र ।1१८।। सूर्याचे वचन ऐकतीं । ब्रह्मे तेव्हां संतुष्ट 
होतीं । हर्षभरें तयास म्हणती । भक्तियुक्त मनानें ।1१९।। संतुष्ट जरी 
ब्रह्ोशा अससी | जीवनयुक्त करी आम्हांसी । सर्वभावें स्वसौख्यासी | 
आम्हीं प्राप्त करावें ।।२०॥।। तुझ्या पादांबुजाची भक्ति । सदैव देई 
आम्हांप्रती । मायामोहनाशनार्थ जगतीं । योगज्ञान दे परात्परा ।।२१।। 
तथास्तु ऐसें सविता म्हणत । त्यांस ज्ञान इच्छित देत । मायामोहनाशार्थ 
उपदेशित । शांतिप्रद गाणेशयोग ।।२:२।। सूर्य सांगे तयाप्रत । जै असत्‌ 
मु. पु. खंड. ६ अ. ४२-४३ 


